Re याचिकांच्या अनुषंगाने 
नियुक्‍त केलेल्या विधिज्ञांची 
देयके अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- याचिका-२०२१/ प्र.क्र.२३/१५-स 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- 24.99.2029 


संदर्भ :-१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- पूरक-२०२१/ प्र.क्र.८५/अर्थ-३, 
दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २०२१. 
२. शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२ दि.१७/०४/२०१५ 
३.विधी व न्याय विभाग यांचे दि.२३.०६.२०२१ चे पत्र 
४. अँड.विजय थोरात यांची दि.२५.०५.२०२१,०९.०६.२०२१ ,दि.१६.०६.२०२१व 
दि.१६.११.२०२१ ची पत्रे 
प्रस्तावना :- 
यशवंत सहकारी साखर कारखान्याशी संबंधित मा.मंत्री (सहकार) यांचेकडे दाखळ दोन 
अपिल अर्जामध्ये दिलेल्या आदेशाविरोधात मा.उच्च न्यायालय येथे रिट याचिका १७८२/२०२१, 
१०८९८/२०२१ तसेच १०३६८/२०२१ दाखल झाल्या आहेत. यानुषंगाने सदर तिन्ही याचिकांमध्ये 
शासनाची बाजू मांडण्यासाठी श्री.विजय थोरात, यांची ज्येष्ठ विधिज्ञ म्हणून दिनांक २३.०६.२०२१ 
रोजीच्या पत्रान्वये नियुक्ती करण्यात आळी आहे. त्यास विधी व न्याय विभागाने संदर्भाधिन क्र.३ 
अन्वये मान्यता दिळी आहे. उपरोक्त याचिकांच्या अनुषंगाने श्री.विजय थोरात यांना मा.उच्च 
न्यायालय येथे शासनाची बाजु सक्षमपणे मांडली आहे.संदर्भाधिन क्र.४ च्या पत्रान्वये अँड.विजय 
थोरात यांनी व्यावसायिक फी अदा करणेबाबत शासनास विनंती केली आहे.तद्नुषंगाने ऑँड.थोरात 
यांना व्यावसायिक फी अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
रिट याचिका क्र. १७८२/२०२१, १०८९८/२०२१ तसेच १०३६८/२०२१ या याचिकांच्या 
अनुषंगाने शासनाची बाजू मांडण्याकरीता नियुक्‍त केलेल्या अँड.श्री.थोरात यांनी त्यांच्या देयकांची 
रक्‍कम खालीलप्रमाणे सादर केली आहे. 


(रक्‍कम रुपयांत) 
Memo No. Particulars Justice Amount Rs. 
25.05.2021 Appearance on 17/5/21 and 18/05/21 | Hon’ble Jamadar J 6,00,000/- 
Meeting and Conference held in my 1,00,000/- 
chamber on 17/05/2021 
Appearance on 24/05/2021 Hon’ble Dhanuka & | 3,00,000/- 
Jamadar j j 
Appearance on 25/05/2021 Hon’ble Karnik J. 3,00,000/- 
09.06.2021 Appearance Hon’ble Sambre J. 3,00,000/- 
16.06.2021 Appearance Hon’ble Sambre J. 3,00,000/- 
Total 19,00,000 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०२१/ प्र.क्र.२३/१५-स 


२. उपरोक्त व्यावसायिक शुल्कापैकी या विभागाच्या मागणी क्र.व्ही-२, ३४५१, सचिवालयीन- 
आर्थिक सेवा,०९०, सचिवालय (०१)(०१) सचिवालयीन आर्थिक सेवा (अनिवार्य) (३४५१ ०३०४) २८- 
व्यावसायीक सेवा या लेखाशिर्षाअंतर्गत मंजुर रक्‍कम रुपये ५,२५,०००/- (रुपये पाच लाख पंचवीस 
हजार wad) विजयसिंह अनंतराव थोरात,बॅक ऑफ बडोदा, यांचे नांवे RIGS करण्यात 
यावी.त्यांचा पॅन क्रमांक ५५8२०७२२८७ असा आहे. 


३. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रुपये ५,२५,०००/- (रुपये पाच लाख 
पंचवीस हजार wat) इतकी रक्‍कम वितरित करण्याकरीता कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. तसेच श्री.संतोष खोरगडे, उपसचिव (आस्थापना), सहकार,पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.व्ही-२, ३४५१, सचिवालयीन-आर्थिक 
सेवा,०९०, सचिवालय (०१)(०१) सचिवाळयीन आर्थिक सेवा (अनिवार्यो (३४५१ ०३०४) २८- 
व्यावसायीक सेवा या लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 
५. सदरहु शासन निर्णय महाराष्ट्र उपनिर्दिष्ट २ येथील शासन निर्णय,वित्त विभाग मध्ये नमुद 
केल्यानुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधीळ भाग-पहिला,उपविभाग-चार, 
अनुक्रमांक ११ व महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम १९६५,मधील नियम १६६ अन्वये प्रशासकिय 
विभागास असलेल्या पूर्ण अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१११२५१२०३४०९३०२ असा आहे.हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Shraddha Deven Kocharekar 
Date: 2021.11.25 12:35:28 +05'30' 


(श्रध्दा कोचरेकर ) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव. 

मा.प्रधान सचिव (सहकार व पणन) यांचे स्वीय सहायक 

महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र-१,मुंबई. 

अधिदान व लेखा कार्यालय,मुंबई 

निवासी लेखा अधिकारी,मुंबई 

कक्ष अधिकारी (रोख शाखा) सहकार,पणन व वस््रोद्योग, विभाग, मंत्रालय यांना पुढील योग्य 
त्या कार्यवाहीसाठी. 

७ अवर सचिव (१७-स), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग, विभाग, मंत्रालय , मुंबई ३२. 
८) वित्त विभाग कार्या.व्यय-२ व अर्थ -१३,मंत्रालय. 

९) अँड.विजय थोरात 

१०) निवडनस्ती १५-स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


